मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत सोलापूर 
जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक 501_-९० मधील 
मिर्झानपूर ते आळजापूर ता.बार्शी या रस्त्याच्या 
कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.१००/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १२मे, २०२३ 


वाचा : 


१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१८/प्र.क्र.१५९/बांधकाम-४, दिनांक 
०३ ऑगस्ट,२०१८. 


२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/१३००/२०२३, दिनांक १९ एप्रिल,२०२३. 


प्रस्तावना : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक 501_-९० 
मधील मिर्झानपूर ते आळजापूर ता.बार्शी या रस्त्याच्या कामास ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा 
मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रू.२३२.४६ लक्ष 
इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामाचा कार्यारंभ आदेश दिनांक 
२१ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी देण्यात आला आहे. 


०२. मुख्य अभियंता, प्रमंग्रासयो, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये, सादर केलेल्य प्रस्तावानुसार 
सदर कामाची मूळ प्रशासकीय मान्यता ही सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारित आहे व तांत्रिक 
मान्यता ही सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारित आहे. काम करताना झालेल्या भौतिक परिमाणात 
बदल झाल्याने त्या अनुषंगाने जीएसटी व भाववाढच्या रकमेत वाढ झाली आहे.मुळ प्रशासकीय मान्य 
अंदाजपत्रकात भाववाढ रक्कम अंतर्भूत नव्हती.सद्यस्थितीत भाववाढ परिगणना करून भाववाढ रक्‍कम 
रू.९.४९ लक्ष (जीएसटी सह) इतकी येत आहे.कामावर होणारा मुळ खर्च रू.१००.५९ लक्ष इतका असून 
सदर खर्च मंजूर निविदा किंमतीतील मुळ बांधकाम रक्‍कम रू.१०१.६२ लक्ष पेक्षा कमी असल्याचे नमुद 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र. ५००/बांधकाम-४ 


०३. दरसूचीमधीळ बदलामुळे तांत्रिक मान्यता अंदाजपत्रकाच्या किंमतीमधीळ वाढ तसेच 
भाववाढ कलमअंतर्गत देय रक्‍कम इत्यादीमुळे सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर 
कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक 501_-९० मधील 
मिर्झानपूर ते आळजापूर ता.बार्शी या रस्त्याच्या कामात प्रस्तावनेत नमुद कारणांमुळे किंमतीमध्ये वाढ 
झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 

(रु.लक्ष) 
पॅकेज कामाचे नाव प्रशासकिय | स्वीकृत सुधारीत | प्रशासकीय | प्रशासकीय 
क्रमांक मान्यता निविदा खर्च मान्यता मान्यता 
किंमत रक्‍कम रकमेपेक्षा | रकमेपेक्षा 
अधिकचा । जास्तीच्या 

खर्च खर्चाची 
टक्केवारी 

१ | २ ३ PR 4 & a 
SOL-90 ।मिर्झानपूर ते आळजापूर | ११८.०८ १२१.९० १३५.७५ ९.४९ १४.९६ 
ता.बार्शी, जि.सोलापूर 
एकुण ११८.०८ १२१.९० १३५.७५ ९.४९ १४.९६ 


०३. 


उपरोक्त आर्थिक विश्ळेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.१३५.७५ लक्ष इतका 


अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या १४.९६% जास्तीचा म्हणजेच रू.९.४९ लक्ष 
जास्तीचा आहे. 


०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ (२७ 

अ) नुसार, सुधारीत sare आधिक्य सुरूवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५% 
मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजने अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक 50-९० मधील मिर्झनापूर ते आळजापूर या 
रस्त्याच्या कामास रू.१३५.७५ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


७ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी 
व addy कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र. ५००/बांधकाम-४ 


०५. 


ज्या कारणाकरिता STATA प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे, तो या कामाकरिताच्या मंजुर 
निविदेमधील सर्व अटी, शर्ती (Terms and Conditions) व तरतूदींच्या अनुषंगानेच आहे, 
याची खातरजमा ठेकेदारास प्रत्यक्ष अधिक्याची रक्‍कम प्रदान करण्यापूर्वी करावी 
करावी. 

कामाची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहित निविदा कार्यपद्धती व राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या 
व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेश अनुसरण्यात यावेत. 

सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा व त्यापेक्षा 
जास्त खर्च होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च 


०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना नवीन 


रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०५१२१५५७२६३८२० असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 

Date: 2023.05.12 16:52:19 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो- २०२३/प्र.क्र. ५००/बांधकाम-४ 


२. मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 

५. अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 

८. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

९. मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

१०. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

११. अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे विभाग, पुणे. 
१२. कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा सोलापूर 
१३. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, सोलापूर. 

१४. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 

१६. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१७. निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


